शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून राज्यात विद्यमान 
संस्था/महाविद्यालय/ट्रस्ट/सोसायटीच्या नावात 
बदल करणे,पदविका अभ्यासक्रमाच्या नावात 
बदल करणे, पदविका अभ्यासक्रमांना ओसीआय/ 
पीआयओ/विदेशी/आखाती देशातील भारतीय 
कामगारांच्या मुलांकरीता जागांना मुदतवाढ देणे, 
क्षेत्रिय भाषेत अभ्यासक्रम सुरु करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.उ- ७८९२९९ -HTED- 98024(9.9)/2/2028-MHT-(TE-4) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई .४०००३२ 
दिनांक:- ०९ जुले, २०२४. 


संदर्भ-: संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक १०/एनजीपी/ AICTE_ 
मान्यता/नावात बदल- 00॥,2॥0,५/२०२४/२४८, दि.०७.०६.२०२४ 


प्रस्तावना-: शौक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून राज्यात विद्यमान संस्था / महाविद्यालयाच्या /ट्रस्ट /सोसायटीच्या 
नावात बदल करणे, विद्यमान पदविका अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करणे, विद्यमान पदविका अभ्यासक्रमांना 
ओसीआय / पीआयओ/ विदेशी / आखाती देशातील भारतीय कामगारांच्या मुलांकरीता [OCI/PIO/Foreign 
Nationals / Children of Indian Workers in the Gulf Countries] जागांना मुदतवाढ देणे, क्षेत्रिय भाषेत 
अभ्यासक्रम सुरु करणे इत्यादी साठी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या परवानगीस 
अनुसरून शासन मान्यता देणेबाबत संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय यांनी संदर्भाधिन पत्राद्वारे त्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 

शासन निर्णय -: 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून राज्यात विद्यमान संस्था 
/ महाविद्यालयाच्या /ट्रस्ट /सोसायटीच्या नावात बदल करणे, विद्यमान पदविका अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल 
करणे, विद्यमान पदविका अभ्यासक्रमांना ओसीआय / पीआयओ/ विदेशी / आखाती देशातील भारतीय 
कामगारांच्या मुलांकरीता [OCI/PIO/Foreign Nationals / Children of Indian Workers in the Gulf 
Countries] जागांना मुदतवाढ देणे, क्षेत्रिय भाषेत अभ्यासक्रम YS करणे याबाबत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून 
खालील तक्त्यात नमुद केल्यानुसार सोबत जोडण्यात आलेल्या Annexure A ते € मध्ये नमुद संस्थांना त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविण्यात आल्यानुसार खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अर्ज / प्रस्ताव सहपत्र 
| विद्यमान संस्था / महाविद्यालयाच्या नावांत बदल करणे Annexure A 
2 | विद्यमान संस्था / महाविद्यालयाच्या ट्रस्ट/ सोसायटीच्या नावांत बदल करणे Annexure B 
३ | अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करणे Annexure C 
४ | विद्यमान पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थातील अभ्यासक्रमांना ओसीआय / | Annexure D 


पीआयओ/ विदेशी / आखाती देशातील भारतीय कामगारांच्या मुलांकरीता 
[OCI/PIO/Foreign Nationals / Children of Indian Workers in the Gulf 
Countries ] जागांना मुदतवाढ देणे 

Gg । क्षेत्रिय भाषेत अभ्यासक्रम सुरु करणे Annexure E 


शासन निर्णय क्रमांकः €- ७८९२९९ -॥1६0- 98024(99)/2/2028-MHT-(TE-4) 


षु . 


१०, 


११, 


१२. 


१२३. 


१४. 


१५. 


सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी 
विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे 
संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 

सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेश क्षमता विवरणपत्रातील त्यांच्या नावासमोर नमूद केल्याप्रमाणे 
मर्यादित राहील. 

शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी 
दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. 
तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

सदर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची संलग्नता घेणे 
आवश्यक आहे. 

नव्याने मान्यता देण्यात आलेल्या पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थाप्रमुखांनी विद्यार्थ्यांना 
प्रवेश देण्यापूर्वी फार्मसी कौन्सील ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांची मान्यता घेणे बंधनकारक राहील. 
सदर मान्यतेअभावी भविष्यात काही न्यायालयीन प्रकरणे उदभवल्यास याप्रकरणी संबंधित संस्था 
पूर्णपणे जबाबदार राहतील. तसे हमीपत्र संबंधित संस्थाप्रमुखांनी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे सादर करावयाचे आहे. त्यानंतरच सदर संस्थांना अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी संचालनालयाने संमती द्यावयाची आहे. 

संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवऱयक ते प्रक्रिया शुल्क व 
संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश 
नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

अभ्यासक्रमांची शुल्क निश्चिती शुल्क नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ शासनाने वेळोवेळी 
निर्देशीत केलेल्या प्राधिकरणामार्फत विहीत करण्यात येईल. 

शुल्क नियामक प्राधिकरण/शासनाने वेळोवेळी निर्देशित केलेल्या प्रधिकरणामार्फत विहित केलेल्या 
शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल 
इन्स्टिट्यूडान (प्रोहिबिशान ऑफ कॅपिटेडान फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन नियमाप्रमाणे 
नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई 
करण्यात येईल. 

संस्थेतील ग्रंथालयास आवऱ्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद/फार्मसी 
कौन्सिळ ऑफ इंडिया यांचे मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 

सदर संस्था, संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाली राहिल व संबंधित अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा 
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्याकडून घेतल्या जातील. 

रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशा व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ यांची 
कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आव्यक राहील. 

याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई व 
संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः €- ७८९२९९ -॥1६0- 98024(99)/2/2028-MHT-(TE-4) 


१६. 


२. 


ज्या संस्थांनी संचाळक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे शासनाने विहीत केलेले नोंदणी शुल्क 
अदा केलेले नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ते वसूल करावे. या शासन 
मान्यतेनुसार नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ च्या प्रवेश प्रक्रियेत करण्याची 
कार्यवाही संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी त्वरीत करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 


देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०९१२५००२२१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


०७८ “२७ A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by AJAY VITTHAL KHARDE 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HIGHER 
AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=99f2d5860191 9f488f4e4b4238bd3f1 def 3cbf3ed7d8 
70¢3ce707f566424ec3, postalCode=400032, st=Maharasht 


jahar 
serialNumber=C5 1 AE2EF70E8CB85FD2CAD9AA28A46D0972A 
K H A R D ) F 1A9B3FEB8 1 BAAB9A648B45BE1B24, AJAY VITTHAL 
KHARDE 
Date: 2024.07.09 13:04:32 +05'30' 


(अजय. वि. खर्डी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई., 

संबंधित सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय., (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

संबंधित संस्था., (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, चंद्रळोक 
भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - 990 ००१., 

फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स बिल्डिंग, कोटला रोड, एजवान-इ-गालिब मार्ग, 
नवी दिल्ली-११० ००२., 

सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), नवी 
दिल्ली., 

विभागीय अधिकारी, पश्चिम विभागीय कार्यालय, एआयसीटीई, दुसरा मजला, इंडस्ट्रियल रिसर्च 
बिल्डींग, नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनिअरींग (इनआयटीआयई) कॅम्पस, विहार लेक, 
पवई, मुंबई - ४०००८७., 

निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Annexure A 
List of Change in Name of Unaided Institutes, Approved by AICTE from A. Y.2024-25 


New Institute Name Institute_Address 


P.R. PATIL INSTITUTE OF P.D. PATIL INSTITUTE OF SUR. NO 533/3, ARVI ROAD, TALEGAON (SP), 
POLYTECHNIC & TECH. POLYTECHNIC WARDHA, MAHARASHTRA-442204 


Digitally signed by AJAY VITTHAL KHARDE 

AJ A Y V | गा H A | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=99f2d5860191 9f488f4e4b4238bd3fl def1 3cbf3ed7d870c3c 
707f566424ec3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=C5 1 AE2EF 70E8CB85FD2CAD9AA28A46DC972A1A9B 
3FEB81BAAB9A648B45BE1B24, cn=AJAY VITTHAL KHARDE 


Date: 2024.07.09 13:04:55 +05'30' 


Page 1of1 


Annexure B 
List of Change in Name of Organization, Approved by AICTE from A.Y.2024-25 


SN | Institute | Name of Institution Institute Address Old Name of Organisation 


New Name of Organisation Organisation Address 


VIVA INSTITUTE OF |AT:- SHIRGAON, POST:- LATE SHRI. VISHNU WAMAN VISHNU WAMAN THAKUR VIVA COLLEGE, VIVA COLLEGE 


TECHNOLOGY VIRAR (EAST), TAL-VASAI, — THAKUR CHARITABLE TRUST CHARITABLE TRUST ROAD, VIRAR WEST, VIRAR, 


DIST-THANE-401303 THANE-401303 


Digitally signed by AJAY VITTHAL KHARDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=99f2d58601919f488f4e4b4238bd3fl def1 3cbf3ed7d870c 


3ce707f566424ec3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C5 1 AE2EF70E8CB85FD2CAD9AA28A46DC972A1A 
9B3FEB81BAAB9A648B45BE1B24, cn=AJAY VITTHAL KHARDE 


Date: 2024.07.09 13:05:14 +05'30' 


Page 1 of 1 


Annexure C 
List of Change in Name of Course in Unaided Institutes, Approved by AICTE from A.Y.2024-25 


Institute University Intake Intake Course 
Code Approved | Approved | Applied for 
for 2023-24 for 2024-25 


VIDYALANKAR |VIDYALANKAR |Maharashtra |DIPLOMA  |ELECTRONICS ELECTRONICS EoA Only 
POLYTECHNIC |MARG, State Board of AND AND 
WADALA -EAST Technical TELECOMMUNICA |COMPUTER 
Education, TIONS ENGINEERING 
Mumbai ENGINEERING 
DR. A.D.SHINDE |GUDDAI, A/P Maharashtra {DIPLOMA |ELECTRONICS ELECTRONICS 60 EoA Only 
INSTITUTE OF |BHADGAON, State Board of AND AND 
TECHNOLOGY _ |TAL. Technical TELECOMMUNICA |COMPUTER 
GADHINGLAJ, Education, TION ENGINEERING 
DIST. Mumbai ENGINEERING 
KOLHAPUR 


Digitally signed by AJAY VITTHAL KHARDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 
AJ AY V | TT H A | AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=99f2d5860191 9f488f4e4b4238bd3fl def 3cbf3ed7d 

870c3ce707f566424ec3, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 

serialNumber=C5 1 AE2EF70E8CB85FD2CAD9AA28A46DC972 

A1A9B3FEB81BAAB9A648B45BE 1 B24, cn=AJAY VITTHAL 

KHARDE 

Date: 2024.07.09 13:05:33 +05'30' 


Page 1 of 1 


Annexure D 


EOA for OCI/PIO/Foreign National/ CIWGC, in Unaided Institute Approved by AICTE for A. Y.2024-25 


Institute Institute Name 


Code 


PIMPRI CHINCHWAD 
POLYTECHNIC 


PIMPRI CHINCHWAD 
POLYTECHNIC 


PIMPRI CHINCHWAD 
POLYTECHNIC 


SECTOR 26, 
PRADHIKARAN, 
NIGDI, PUNE, 411044 


SECTOR 26, 
PRADHIKARAN, 
NIGDI, PUNE, 411045 


SECTOR 26, 
PRADHIKARAN, 
NIGDI, PUNE, 411046 


University 


Maharashtra 
State Board of 
Technical 
Education, 
Mumbai 
Maharashtra 
State Board of 
Technical 
Education, 
Mumbai 
Maharashtra 
State Board of 
Technical 
Education, 
Mumbai 


Page 1 of 1 


Intake 


Intake 
Approved | Approved 


Quota/ 


for 2023- |for 2024-25 FN 


24 


COMPUTER 
ENGINEERING 


MECHANICAL 
ENGINEERING 


CIVIL 
ENGINEERING 


AJAY VITTHAL 
KHARDE 


Approved 


Digitally signed by AJAY VITTHAL KHARDE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 
AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=99f2d5860191 9f488f4e4b4238bd3f1def13cbf3ed7 
d870c3ce707f566424ec3, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

serialNumber=C5 1 AE2EF70E8CB85FD2CAD9AA28A46D097 
2A1A9B3FEB81BAAB9A648B45BE1B24, cn=AJAY VITTHAL 
KHARDE 

Date: 2024.07.09 13:05:53 +05'30' 


Institute 
Code 


Annexure E 


Approval for Course in regional language Approved by AICTE for A.Y.2024-25 


Institute Name 


DR. A.D.SHINDE 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 


PHALTAN 
EDUCATION 
SOCIETY'S COLLEGE 
OF ENGINEERING 


GUDDAIT, A/P 
BHADGAON, TAL. 
GADHINGLAYJ, DIST. 
KOLHAPUR 


SR. NO.31 A/P, 
THAKURDI, TAL 
PHALTAN, DIST. 
SATARA 


University 


Maharashtra |DIPLOMA |CIVIL 

State Board of ENGINEERING 
Technical 

Education, 

Mumbai 


Maharashtra {DIPLOMA |COMPUTER 
State Board of ENGINEERING 
Technical 

Education, 

Mumbai 


AJAY VITTHAL 
KHARDE 


Page 1 of 1 


Regional 
Language 


Regional 
Language 


Digitally signed by AJAY VITTHAL KHARDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=99f2d58601919f488f4e4b4238bd3f1 defl 3cbf3ed 
7d870c3ce707f566424ec3, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

serialNumber=C5 1AE2EF70E8CB85FD2CAD9AA28A46D09 
72A1A9B3FEB81BAAB9A648B45BE1B24, cn=AJAY VITTHAL 
KHARDE 

Date: 2024.07.09 13:06:15 +05'30' 


